शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० : 

कवी कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्व 
विद्यालय, रामटेक अंतर्गत नवीन 
महाविद्यालयांना मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र Bram विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : मान्यता-२०१९/(१३२/१९)/मशि-४ 


मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १५ जून, २०१९ 


संदर्भ शासन निर्णय क्र. एनजीसी २०१७/ (२२९/१७/ मशि-४, 


दिनांक १२.१०.२०१७. 


QR आदेशा 


विश्वविद्यालय, रामटेक, नागपूर या विद्यापीठाने शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० साठी नवीन महाविद्यालयांचे 


कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक अधिनियम, १९९७ आणि संदर्भाधीन 
शासन निर्णयान्वये विहीत केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार राज्यातील कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत 


प्रस्ताव मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर केले आहेत. सदर प्रस्तावांची संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये 


विहीत करण्यात आलेल्या निकषांप्माणे छाननी करण्यात आली. विद्यापीठाची शिफारस, 


शासनस्तरावर केलेली छाननीनुसार पात्र ठरलेल्या प्रस्तांवांना कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत 
विश्वविद्याळय, रामटेक अधिनियम, १९९७ मधीळ कलम ६२(५) अन्वये शासनास प्राप्त 


अधिकारानुसार तसेच कलम ६२(५) परंतुकान्वये शासनास प्राप्त अधिकारानुसार पुढील विवरणात 


नमूद केल्यानुसार नवीन महाविद्यालयांना खाळीळ अटी व शर्तीच्या अधिन राहून कायम विना 


अनुदान तत्वावर मंजूरी देण्यात येत आहे. 


चंफा चॅरिटेबल ट्रस्ट व्हीनस पार्क संचलित 
पुंडलिक प्रशासकीय महाविद्यालय, 
राठीनगर, अमरावती 


oc “७ A WO 


अ. संस्था / महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा / अभ्यासक्रम / विषय / 
क्र अतिरिक्त तुकड्या 

त्व.) २ ३ 

१. 


बी.ए. (सिव्हील सर्व्हिसेस) 

एम.ए. पब्लिक ऐंडमिनिस्ट्रेशान 

बी. एस्सी हॉस्पिटॅलिटी स्टडिज 

डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन अँण्ड जर्नालिजम्‌ 
पी. जी. डिप्लोमा इन कॉम्प्युटर कमडियल 
अँप्लिकेशन (शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण 
विद्याशाखा) 


स्व. आबासाहेब खेडेकर शौक्षणिक संस्था, 
अकोला व्दारा मयुर देशमुख संचलित 
स्व. शोभाताई माधिकराव देशमुख 


महाविद्यालय, सुलतानपुर, पो. मुंडगांव, ता. 


. बी.ए. सिव्हील सर्व्हिसेस (शिक्षणशास्त्र तथा 


संकीर्ण विद्याशाखा ) 


युनाईटेड पब्लिक सर्व्हिस कॉलेज, राजूर, 
ता. मोताळा, जि. बुलढाणा 


आकोट, जि. अकोला. 
3. | आनंद मल्टीपर्पज सोसा. अकोला व्दारा- |।१. बी.ए. सिव्हील सर्व्हिसेस 
मयुर देशमुख संचलित २. डिप्लोमा इन लायब्ररी एण्ड इन्फॉर्मेशन सायन्स 


(शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण विद्याशाखा) 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१९/(१३२/१९)/मशि-४ 


अ. संस्था / महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा / अभ्यासक्रम / विषय / 
क्र अतिरिक्त तुकड्या 
hae २ ३ 
४. | मिशन फॉर अवेयरनेस ऑफ Alea, १.बी.ए. सिव्हील सर्व्हिसेस 
इल्लिट्रसी, सोशियलायजेडान, हेल्थ अँण्ड २.एम.ए. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशान 
एग्रीकल्वर संचलित (शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण विद्याशाखा) 
श्रीमती सुर्यकांता तेलगोटे महिला ३.डिप्लोमा इन योग, नॅचरोपैथी अँण्ड डायटेटिक्स 
महाविद्यालय, यवतमाळ, (भारतीय धर्म तत्वज्ञान व संस्कृति) 
५. | पैनगंगा बहूद्देशिय विकास संस्था संचलित |१. बी.ए. सिव्हील सव्हिसेस 
रेडीज कॉलेज ऑफ सिव्हील सर्व्हिसेस अण्ड |२. एम.ए. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशान 
पब्छहिक एडमिनिस्ट्रेरान, पाटणबोरी, ता. (शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण विद्याशाखा) 
केळापूर (पांढरकवडा) जि. यवतमाळ 
६. | स्व. आबासाहेब खेडेकर ठो. संस्था संचलित ।१. बी. ए. सिव्हील सर्व्हिसेस 
युनिव्हर्सल पव्लिक सर्व्हिस कॉलेज, जि. (शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण विद्याशाखा) 
अकोला 
७. | राजर्षी शाहू महाराज बहुद्देशिय संस्था १. बी. ए. सिव्हील सर्व्हिसेस 
संचलित २. बी.एस्सी. हॉस्पिटॅलिटी स्टडिज 
अभिनव महाविद्यालय, तार कॉलोनी, ३. बी.ए. ट्रॅव्हल अँण्ड टूरिझम 
खामगांव रोड, सुंदरखेड, ता. बुलढाणा (शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण विद्याशाखा) 
८. | रेणुकादेवी शिक्षण संस्था १) बी.ए. (सिव्हील सर्व्हिसेस) 
श्री. वसंतदादा देशमुख बी.ए. सिव्हील (शिक्षणशास्त्र तथा संकीर्ण विद्याशाखा) 
सर्व्हिसेस कॉलेज, पिंपळगांव (रेणुकाई), ता. 
भोकरदन, जि. जालना, 
पिन- ४३१ ११४. 
९. | रेणुकामाता आदिवासी डेव्हलपमेट १ बी.ए. सिव्हील सर्व्हिसेस (शिक्षणशास्त्र तथा 
सोसायटी, राजेंद्र नगर किनवट, जि. नांदेड | संकीर्ण विद्याशाखा) 
शिवाजीराजे महाविद्यालय, राजेंद्रनगर 
किनवट, जि. नांदेड 
qo. | रामपर्व सामाजिक शौक्षणिक सेवा समिती, 9) बी.ए. ट्रॅव्हल अन्ड टूरिझम 
रा. समता नगर, पो. शिवाजी नगर, नांदेड । २ बी.एस्सी. हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज 
ward हॉस्पिटॅलिटी अन्ड टूरिझम कॉलेज | ३ बी.ए. सिव्हील सर्व्हिसेस (शिक्षणशास्त्र तथा 
गट क्र. १२१ रुईकंधार रोड, Al. रुई, ता. संकीर्ण विद्याडाखा) 
कंधार, जि. नांदेड ४ डिप्लोमा इन योग, नॅचरोपैथी अँन्ड डायटेटिक्स 
(भारतीय धर्म तत्वज्ञान व संस्कृती संकाय) 
११. | लोकमाता अहिल्यादेवी होळकर शौक्षणिक व | १) बी.ए. ट्रॅव्हल अँन्ड टूरिझम 


सेवाभावी संस्था बिल्डींग नं. २७६, रूम नं. 
०६, सुप्रभात बिल्डींग, जरीमरी मंदीरामागे, 
सुकापूर. 

नवी मुंबई कॉलेज, बालगंधर्व ३२७ सुकापूर 
नवीन पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड 


२ बी.एस्सी. हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज (शिक्षणशास्त्र 
तथा संकीर्ण विद्याशाखा) 

3) डिप्लोमा इन वास्तुशास्त्र (प्राचीन भारतीय विज्ञान 
तथा मानव्यझास््र) 

४ डिप्लोमा इन योग, नॅचरोपैथी अँन्ड डायटेटिक्स 
(भारतीय धर्म तत्वज्ञान व संस्कृती संकाय) 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१९/(१३२/१९)/मशि-४ 


अ. संस्था / महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा / अभ्यासक्रम / विषय / 
क्र अतिरिक्त तुकड्या 
Es २ ३ 

१२. | कैवल्यधाम श्रीमान्माधव योग मंदिर समिती, | १) बी.ए. (योगशास्त्र) (भारतीय धर्म तत्वज्ञान व 
स्वामी कुवलयानंद मार्ग लोणावळा, संस्कृती) 
गोवर्धनदास सेक्सरिया योग व सांस्कृतिक 
समन्वयक महाविद्यालय, लोणावळा 

१३. | मोहटादेवी सेवा प्रतिष्ठान, मखरेवाडी १ बी.ए. सिव्हील सर्व्हिसेस 
(गणेडानगर), श्रीगोंदा, पो.ता. श्रीगोंदा, जि. | २ बी.एस्सी हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज (शिक्षणशास्त्र तथा 
अहमदनगर. संकीर्ण विद्याशाखा) 
सनराईज कॉलेज ऑफ हॉस्पिटॅलिटी अण्ड । 3) बी.ए. (योगशास्त्र) (भारतीय धर्म तत्वज्ञान व 
मॅनेजमेंट स्टडीज, लिंपनगांव, ता. श्रीगोंदा, | संस्कृती) 
जि. अहमदनगर 

१४. | स्नेहसदन बहुउद्देशीय संस्था, चामोशी, १ बी.ए. सिव्हील सर्व्हिसेस (शिक्षणशास्त्र तथा 
गोवर्धन हाउस, तहसिल कार्यालय जवळ, | संकीर्ण विद्याशाखा) 
ता. चामोर्शी, जि. गडचिरोली 
बी.जी. कॉलेज ऑफ सिव्हिल सर्व्हिसेस, 
गडचिरोली 

१५. | ओम साई बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, १ बी.ए. सिव्हील सर्व्हिसेस 
श्रीरामनगर, कीर्ती गार्डनच्या मागे तुमसर, | २) एम.ए. पब्लिक अँडमिनिस्ट्रेशान (शिक्षणशास्त्र तथा 
ता. तुमसर, जि. भंडारा संकीर्ण विद्याशाखा) 
साई महाविद्यालय, तुमसर, ता. तुमसर, जि. | 3) डिप्लोमा इन योग, नॅचरोपैथी अण्ड डायटेटिक्स 
भंडारा (भारतीय धर्म तत्वज्ञान व संस्कृती) 

१६. | लोकसंपदा संस्था, एमआयजी-५ भीमचौक, | १ बी.ए. सिव्हील सव्हिसेस (शिक्षणशास्त्र तथा 
नारा रोड, जरीपटका, नागपूर लोकसंपदा | संकीर्ण विद्याशाखा) 
महाविद्यालय, शाक्य नगरी नारा रोड, 
नागपूर 

१७. | ग्रामीण शिक्षण संस्था, सडक अर्जुनी, जि. १ बी.ए. सिव्हील सर्व्हिसेस 
गोंदिया 2) एम.ए. पब्लिक अँडमिनिस्ट्रेशान (शिक्षणशास्त्र तथा 
राजश्री शाहू महाराज महाविद्यालय, संकीर्ण विद्याशाखा) 
कोहमारा, ता. सडक अर्जुनी, जि. गोंदिया 

१८. | कृषी ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय शिक्षण १ बी.ए. सिव्हील सर्व्हिसेस (शिक्षणशास्त्र तथा 
संस्था, ७२५ सुदामपुरी, उमरेड रोड, नागपूर | संकीर्ण विद्याशाखा) 
गोंडवाना प्रशासकीय सेवा महाविद्यालय, 
आलापल्ली ता. अहेरी, जि. गडचिरोली 

१९. | गुरूनानक एज्युकेशनल सोसायटी, सामवेद | १) बी.एस्सी हॉस्पिटेलिटी स्टडीज 


संकुल, प्लॉट नं. २, सिव्हिल लाईन्स, 
नागपूर 

गुरूनानक इंन्स्टिटयुट ऑफ हॉटेल 
मॅनेजमेंट अण्ड कॅटरिंग स्टडीज, नागपूर 


२) डिप्लोमा इन हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज (शिक्षणशास्त्र 
तथा संकीर्ण विद्याशाखा) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१९/(१३२/१९)/मशि-४ 


अ. संस्था / महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा / अभ्यासक्रम / विषय / 
क्र अतिरिक्त तुकड्या 
ml २ ३ 
२०. | श्रीमती वच्छलाबाई मामुलकर बहुउद्देशीय | १ बी.ए. सिव्हील सव्हिसेस (शिक्षणशास्त्र तथा 
शिक्षण संस्था, १०१ श्रीदेवी रतन संकीर्ण विद्याडाखा) 
कॉम्पलेक्स, आग्यारामदेवी चौक, गणेडापेठ, 
नागपूर ,श्री. संत गजानन प्रशासकीय सेवा 
महाविद्यालय, मु. कांद्री(जांब), ता. मोहाडी, 
जि. भंडारा 
२१. | कै. मारोतराव शिक्षण संस्था मानेगांव, मु.पो- | 9) बी.ए. सिव्हील सर्व्हिसेस 
मानेगांव/बाजार, ता.जि. भंडारा आर.आर. । २ बी.ए. ट्रॅव्हल अँन्ड टूरिझम 
महाविद्यालय मु.पो.-खात, ता. मौदा, जि. ३) बी.एस्सी. हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज 
नागपूर ४ एम.ए. पब्लिक अँडमिनिस्ट्रेशान (शिक्षणशास्त्र तथा 
संकीर्ण विद्याहाखा) 
२२. | अनिकेत शिक्षण संस्था, दिघोरी/नानोरी. पो- | १ बी.ए. सिव्हील सर्व्हिसेस 
मुरवाडी (तुपकर), ता.लाखनी, जि. भंडारा | २) बी.ए. ट्रॅव्हल अँन्ड टूरिझम 
आर.डी. महाविद्यालय, मु.पो. लाखनी, ता. | 3) बी.एस्सी. हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज 
लाखनी, जि. भंडारा ४ एम.ए. पब्लिक अँडमिनिस्ट्रेशान (शिक्षणशास्त्र तथा 
संकीर्ण विद्याडाखा) 
२३. | सामाजिक एवं बहुउद्देशीय संस्था, रझा १ बी.एस्सी. हॉस्पिटेलिटी स्टडीज 
मशिद जवळ, पटेल नगर कन्हान, ता. 2) डिप्लोमा इन हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज (शिक्षणशास्त्र 
पारशिवनी, जि. नागपूर. द. नॅशनल तथा संकीर्ण विद्याशाखा) 
इन्स्टिटयुट ऑफ बिजनेस एज्युकेशन, 
रडके अजनी, कामठी, जि. नागपूर 
२४. | श्री. सप्तश्रृंगी कुलस्वामिनी ग्रामीण विकास ।१) बी.ए. सिव्हील सर्व्हिसेस 
संस्था, वर्धा व्दारा श्री. विवेक रत्नाकर घडे, | २ बी.ए. ट्रॅव्हल Ves टूरिझम (शिक्षणशास्त्र तथा 
सराफा लाईन, वर्धा, स्व. सविताबाई लक्ष्मण | संकीर्ण विद्याशाखा) 
घडे महाविद्यालय, अलिपूर, ता. हिंगणघाट, 
जि. वर्धा 
२५. | सुशांत शिक्षण संस्कार संस्था, पो. SRA, | १ बी.ए. सिव्हील सव्हिसेस (शिक्षणशास्त्र तथा 
fart, भंडारा, मातोश्री सोनाबाई संकीर्ण विद्याशाखा) 
गोस्वामी महाविद्यालय तेढा, ता. गोरेगांव, 
जि. गोंदिया 
२६. | बाळ गंगाधर तिलक बहुउद्देशीय शिक्षण १ बी.ए. सिव्हील सर्व्हिसेस (शिक्षणशास्त्र तथा 
संस्था, नागपूर, ७२५ सुदामपुरी, उमरेड संकीर्ण विद्याशाखा) 
रोड, नागपूर, स्व. वच्छळाबाई मामुलकर 
प्रशासकीय सेवा महाविद्यालय मु. मुरमाडी 
(तुपकर), ता. लाखनी, जि. भंडारा 
२७. | कृषी ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय शिक्षण १ बी.ए. सिव्हील सर्व्हिसेस (शिक्षणशास्त्र तथा 


संस्था, नागपूर, १०१/१०२ पहिला माळा, 
श्रीदेवी रतन SHOR आग्यरामदेवी 
चौक, WIS, नागपूर, आदर्श प्रशासकीय 
महाविद्यालय मु. धाबेटेकडी (आदर्श) ता. 
अर्जुनी/मोरगांव, जि. गोंदिया 


संकीर्ण विद्याडाखा) 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१९/(१३२/१९)/मशि-४ 


२. अटीवरशार्ती- 


१, 


नवीन महाविद्यालय/संस्थेने त्यांच्या विभागीय सहसंचालकांकडे ते भविष्यात 
कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची मागणी करणार नाहीत असे हमीपत्र रु. १००/- 
च्या नॉन ज्युडीशियल स्टॅप पेपरवर सादर करावे. 


. महाविद्यालयाने/संस्थेने हमीपत्र सादर केल्याशिवाय आणि तसे विभागीय 


सहसंचालकांचे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची 
प्रक्रिया सुरु करु नये. 


. महाविद्यालयांनी, संबंधित विद्यापीठाने विहित केलेल्या निकषांनुसार व विद्यापीठ 


अनुदान आयोगाने विहित केलेल्या शौक्षणिक पात्रतेनुसार अध्यापक/कर्मचारी वर्ग 
नेमणे आवश्यक असून, इतर सर्व आवश्‍यक पायाभूत सोयी उपलब्ध कराव्यात व 
त्याची खात्री विभागीय सहसंचालकांनी ३० ऑगस्ट पर्यंत करावी आणि तदृ्‌नंतरच 
उपरोक्‍त अट क्र. २ मधील प्रमाणपत्र विद्यापीठास द्यावे. 

महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश देऊ 
नयेत. 


. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (ऑॅफिलिएहन ऑफ कॉलेजस बाय युनिव्हर्सिटीज) 


रेग्युलेशन २००९ मध्ये महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याबाबत विहित निकषांची 
पूर्तता केल्याशिवाय संबंधित महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याची कार्यवाही 
विद्यापीठाने करु नये. 


. मंजूर करण्यात आलेल्या महाविद्यालयाने सक्षम प्राधिकरणाने विहीत केलेल्या 


कालमर्यादेत नॅक मुल्यांकन करुन घेण्यासाठी प्रयत्न करावा व याबाबत पाठपुरावा 
करण्याची जबाबदारी संबंधित विद्यापीठाची राहील. 


३. विद्यापीठांनी संलग्नीकरण देण्याबाबत आवश्यक असलेली पुढील कार्यवाही करण्यापूर्वी 


शासन मान्यता आदेशांचे अवलोकन केल्याशिवाय व विभागीय सहसंचालकाचे अट क्रमांक २ 
मधील प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय संलग्नता देण्याची प्रक्रिया सुरु करु नये. विद्यापीठांनी 


संलग्नतेबाबतचा पूर्तता अहवाळ संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व संबंधित 
विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना पाठवावा. 


४. संबंधित विद्यापीठांनी व विभागीय सहसंचालकांनी मंजूर करण्यात आलेल्या नवीन 


महाविद्यालयांचा नियतकालिक आढावा घेऊन सदर महाविद्यालयांमध्ये मंजुर विद्यार्थी संख्येच्या 


५०% किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी दिसून आल्यास सदर महाविद्यालयांची मान्यता रद्द समजून 
तसे शासन व विद्यापीठाच्या माहितीने विभागीय सहसंचाळकांनी sear काढावेत. मा. उच्च 


न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल झालेल्या याचिका क्रमांक २४४६/२०१३ व 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता-२०१९/(१३२/१९)/मशि-४ 


२४४८/२०१३ मध्ये उपस्थित केलेल्या बाबी विचारात घेता या अटी संदर्भात आवश्यक ती 
कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सबंधित विद्यापीठ व विभागीय सहसंचालक यांची राहील. 


सदर शासन Beat महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥8॥/०99॥॥॥8.90५.॥ या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०६१५१२१६१०८८०८ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dattatray Vasantrao kharke 
c=IN, o=Go 


DN: c=IN, o=G tra, ou=Higher 
Dattatra y And Technica 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=d598800beb5ed37ae09d78fff05921827 123426 
Va santrao k h ar ke 2¢397737476478ce183be979d, cn=Dattatray Vasantrao 

kharke 

Date: 2019.06.15 20:54:07 +05'30' 

(4.4. GRY) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) कुलसचिव, कवी कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्व विद्यालय, रामटेक. 
) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३) सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य. 
) 
) 


संबंधित संस्था (विद्यापीठामार्फत) 
निवड नस्ती (मशि-४). 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


